कोरोना Lockdown शिथिल 
झाल्यानंतर राज्यातील शाळांमध्ये 
शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत मार्गदर्शक 
सूचना मार्गदर्शक सूचना क्र.१.४ मध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा :- १) केंद्र शासनाचे गृह मंत्रालयाचे आदेशा क्र.१॥-॥ No.¥o0-3/2020 DM-I (A), 

दि. ३०.०५.२०२० 

२) महसूल व वन विभागाचे आपत्ती व्यवस्थापन आदेश क्र. DMU-2020/CR-82- 
I/DSM, दि.३१.०५.२०२०. 

3) मा.मुख्यमंत्री यांची दि.३१ मे, २०२० ची व्हीडीओ कॉन्फरन्स 

४) शासन पत्र, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण २०११/(१४३/११)/प्राशि- 

५, दि.३०.०५.२०११ 

५) शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ८६/ 
एसडी-६, दि. १५.०६.२०२०. 

६) शासन परिपत्रक, समक्रमांक, दि. २४ जून,२०२० 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन परिपत्रक दिनांक २४ जून, २०२० रोजीच्या शासन 
परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना क्रमांक १.४ "ज्या शिक्षकांची सेवा कोविड आजारासंबंधित 
कामकाजासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या आहेत त्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित 
शिक्षणाधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. 
अन्य आस्थापनेवर समायोजित सरप्लस शिक्षकांनाही मूळ शाळेत बोलावून ऑनलाईन शिक्षण 
प्रक्रियेत त्यांचा उपयोग करून घ्यावा" मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून ते खालीलप्रमाणे वाचावे. 


"ज्या शिक्षकांची सेवा कोविड आजारासंबंधित कामकाजासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या 
आहेत त्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क 
साधून कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. सरप्लस असलेल्या व कोणत्याही आस्थापनेवर 
समायोजित न झालेल्या शिक्षकांना ते रहात असलेल्या ठिकाणाजवळच्या झाळेत बोलावून 
ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेत त्यांचा उपयोग करून घ्यावा" 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ८६/एसडी-६ 


सदर शुद्धिपत्रकास मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन यांची तसेच मा.प्रधान सचिव (मदत व 
पुनर्वसन),महसुल व वन विभाग,मंत्रालय यांची मान्यता आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥0959॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक. 
२०२००८१७१२५९५७८५२१ आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=Governmen f Maharashtra, ou=SCHOOL 
EDUCATION & SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharash 
S H A N KA R RAO 2.5.4.20=679184b8817019ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce6 
3fa70c45cf755d9373 
erialNumber=01d5ac9d227cf738d4d5a366976c83175db4f0584 
Pp AWA R 11807fb1031¢17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
Date: 2020.08.17 13:11:35 +05'30" 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.मंत्री शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
६. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र 

९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य 
१०. शिक्षण संचालक, प्राथमिक 

११. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
१२. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी 

१४. निवड नस्ती (एसडी-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


